RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

शुद्धिपत्रक 


जिल्हा जळगाव 


- 


, 


क्रमांक जमीन -१ / कावि -३३ / १६ / ११३/ २०२०/ शुद्धिपत्रक.- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ म -६ , 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ , 
पोट -कलम ( १) चे खंड (पाच) आणि ( सहा) व पोट- कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात 
आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी , जळगाव याद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्याच्या 
जामनेर तालुक्यातील जंगीपुरा या गावाचे महसुली गावात रूपांतर करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग , 
भाग १ पुरवणी, दिनांक २६ एप्रिल ते २ मे , २०१८ रोजी पृष्ठ २ ते ३ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; 

तसेच सदर अंतिम अधिसूचनेबाबतचे शुद्धिपत्रक , महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग , भाग १ पुरवणी, दिनांक २१ मार्च ते 
२७ मार्च, २०१९ रोजी पृष्ठ १६ वर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , जामनेर यांनी त्यांचेकडील पत्र कमांक जमीन -१ / कावि-९ ५४ / २०१ ९, दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ नुसार सदर 
अधिसूचनेमध्ये दुरुस्ती करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे . 

त्यानुसार जळगाव जिल्ह्याच्या जामनेर तालुक्यातील जंगीपुरा या गावाचे महसुली गावात रूपांतर करणेबाबतच्या दिनांक २६ एप्रिल ते 
२ मे २०१८ या अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


तालुका 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


जंगीपुरा 


२६/१ , २६/२ 


जामनेर 


जळगाव 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, ११ फेब्रुवारी २०२०. 


वि ( एच ) ६८० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 


प्रकरण “ चार ” खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


कलम ११ अन्वये . 


जिल्हा नंदुरबार 


परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-१ / २०१९ . - ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण 
११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५- अ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग , तळोदा 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


उक्त जमिनींचे नकाशे सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत . 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची "एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा , मौजे डनेल 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 


क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . 


आर 


१६७/ १ - अ 


० ५ ९ 


१६७/ १ - ब 


० ५ ९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे 


१६७/ १ - क 


० ६० 


एकूण क्षेत्र .. 


१ ७८ 


ज्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 


संपादनाचे प्रयोजन : सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडीतात 
जाणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


/ 


शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे वर्णन : सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडीतात जाणाऱ्या 
जमिनींचे भूसंपादन. 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे सरदार सरोवर 
प्रकल्पांतर्गत २७ टक्के महाराष्ट्रासाठी वीज पुरवठा करणार आहे. 


, 


( अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , 
उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा व वीज उत्पादन होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
होणार आहे . 


दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी 
महाराज जयंती उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा होणार आहे , त्या 
अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यात व शहरात वेगवेगळ्या पद्धतीने 
छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी होणार आहे , याबाबत 
पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
प्रतिबंधात्मक आदेश/ ९ ०७/ २०२० , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० चे 
पत्रानुसार कळविले आहे ; 

त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

म्हणून 

पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
विस्थापन नाही . 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : नवीन भूसंपादन कायदा , 
२०१३ च्या कलम ६ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 

अनुसूची - पाच 


६ 


( अ ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे 

अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता 
येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही. 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे 


, 


अविशांत पंडा, 

( भा . प्र. से .), 
सहायक जिल्हाधिकारी , 
तळोदा भाग , तळोदा, 

जिल्हा नंदुरबार . 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे 

प्रदर्शन करणे ; 


तळोदा , ६ फेब्रुवारी २०२० . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 

किंवा तयार करणे 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे , 

ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे 
वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा 
उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ -ब -१/ ३०५/ २०२०.- भारत देशात नुकत्याच 
लागू झालेल्या नागरिकत्व विधेयकाविरुद्ध जनतेचा विविध स्तरांतून 
विरोध होत असून सदर विधेयकाच्या विरोधात देशात , राज्यात तसेच 
अहमदनगर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने चालू आहेत. 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा 

शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग 
आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे 


. 


- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


. 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 

तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस 
व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत 
आहे. 


. 


, 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 

आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे 
आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या 
कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे. 


मोर्चे, धरणे, रास्तारोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील 
असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे 
संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या 
विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०२० चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० चे 
२४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) 
( ३) चे आदेश लागू करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ ( १ ) (३ )/ ६५ ९/ २०२० , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२० अन्वये विनंती केली आहे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्न 

समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 
( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 

प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक 
यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १९ 
फेब्रुवारी २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी, 


( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
बाळगणे ; 


अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०२०. 


अहमदनगर . 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३) अन्वये. 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


आदेश 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


- 


ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल -१ / ५५१/ २०२०.- ज्याअर्थी, नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू- मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १९ ४१ 


५ 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 


पोलीस विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 


लागू राहणार नाहीत . 


वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 


- 


सदरचा आदेश दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) 


प्रतिबंध असणार नाही. 


अंमलात राहील. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित 
पोलीस विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


भागवत डोईफोडे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार 
अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 
कर्मचारी यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित 


नाशिक. 


नाशिक , ३ फेब्रुवारी २०२०. 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 
संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर 


परिशिष्ट अ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


, 


क्रमांक संनपा/बांध/१४/ ६ ९/ २०२०.- ज्याअर्थी, अध्यक्षा, संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर यांजकडून संगमनेर शहराची दुसरी सुधारित 
विकास योजना महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०४ / ५५४/ प्र. क्र . ६ ९/ ०५/ नवि -९ , दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २००६ नुसार मंजूर केलेली आहे. 

आता, प्रस्तुत मंजूर दुसरी सुधारित शहर विकास योजनेत संगमनेर नगरपरिषदेचे सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव क्रमांक 
१ ९९ , दिनांक ३१ जानेवारी २०२० नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे 
गौण फेरबदल करणेचे ठरविले आहे . 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित गौण फेरबदल 


१ 


२ 


शहर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर २०४ ( जुना स 
नंबर ७ ९ ७- अ ) पैकी , सर्ल्ड नंबर २०५ ( जुना सर्व्हे नंबर 
७९ ७- ब) पैकी व सर्वे नंबर २०६ ( जुना सर्व्हे नंबर ७ ९९ ) 
पैकी मधील क्षेत्र १.०७० हेक्टर ही जागा सा . क्र . ९ ० 
" टाऊन हॉल आणि लायब्ररी ( Town Hall and Library ) 
व १२.२० मीटर डी . पी . रस्ता ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित 
आहे. 


शहर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर २०५ मधील अलकानगर 
( स्लॉटर हाउस) या संरक्षित झोपडपट्टीचे क्षेत्र ७८ आर या 
जागेवरील सा . क्र . ९० “ टाऊन हॉल आणि लायब्ररी ( Town 
Hall and Library) व १२.२० मीटर डी . पी . रस्ता ” या 
प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेले क्षेत्र वगळून “ रहिवास ” विभागात 
समाविष्ट करणे. 


वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ संगमनेर नगरपरिषदेचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत खुले 
ठेवण्यात आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


प्रस्तुत गौण फेरबदलाचे बाबतीत कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक ( १) महिन्याच्या आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव 
शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी विचार करील. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 

RIT. 3icit effe aid , 


37E2 & T, 


संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर . 

जिल्हा अहमदनगर 


संगमनेर , ५ फेब्रुवारी २०२० . 


SANGAMNER MUNICIPAL COUNCIL 


Appendix A 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. SMC /PWD/14 /69 /2020.– Whereas the President, Sangamner Municipal Council, Sangamner 
the Second Revised Development Plan of Sangamner has been sanctioned by the Urban Development 
Department, Government of Maharashtra vide it s Notification No. TPS - 1104 /554 /CR -69 /05 (A )/ 
UD - 9 , dated 22nd November 2006 . 


Now , the Sangamner Municipal Council has proposed following minor modification in the said 
Development Plan under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as 
resolved vide it s Council Resolution No. 199 , dated 31st January 2020 . 


Proposed Minor Modification 


Existing Proposal in Sanctioned 

Development Plan 


1 


2 


The land in Survey No. 204 (Old Survey No. 
797 - A ) P., Survey No. 205 (Old Survey No. 
797 - B ) and Survey No. 206 (Old Survey No. 
799- A ) P. area 1.070 hectare is shown as 
Site No. 90 “ Town Hall and Library and 12.20 
metre wide D. P. Road ” in the Development 
Plan . 


The land in Survey No. 205 (Old Survey No. 
797 - B ) reserved for Site No. 90 , “ Town Hall and 
Library and 12.20 metre wide D. P. Road " in the 
Development Plan to be deleted from reservation 
and included into “Residential Zone” for Alkanagar 
( Slaughter House ) slum of area 0.78 hectare 
out of the said area as shown in Plan . 


The part plan showing aforesaid proposed minor modification is kept open for inspection for 
the public during the office hours on all working days in the office of Sangamner Municipal Council . 


Those who have suggestion / objections , if any, on the proposals of aforesaid minor modification 
may submit them to Municipal Council in writing within one month from the date of publication of 
this Notice in Maharashtra Government Gazette and will be considered by the Council before 
submitting the proposed modification to the Government for sanction . Suggestions / objections received 
after time limit will not be considered . 


Mrs. ANJALI SUDHIR TAMBE 

President, 
Sangamner Municipal Council , 
Sangamner, district Ahmednagar. 


Sangamner , 5th February 2020 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


७ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


श्रीमती पी . एन. राव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . एस. बाकरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


No. EST /6695 / 2019.- Earned Leave for three 
( 3 ) days on 3rd October 2019 to 5th October 
2019 prefixing holiday falling on 2nd October 2019 
and suffixing Sunday falling on 6th October 2019 
is hereby granted to Shri . J. G. Pande, 7th Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class , Nashik . 


श्रीमती पी . एन . राव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 


, 


अहमदनगर, २ नोव्हेंबर २०१९ . 


Charge during the absence of Shri . J. G. Pande , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik is kept with Smt. 
P. S. Apte, 8th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 


आदेश 


, 


Certified that Shri. J. G. Pande would have 
continued to officiate in the post of 7th Joint Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 
Class, Nashik , if he had not proceeded on leave 
for the period from 3rd October 2019 to 5th 
October 2019 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981) . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ०८ / सन २०१९.- श्री . एन . एल . काळे , 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 
पर्यंतची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


N. G. GIMEKAR , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 3rd October 2019 . 


, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एन. एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . एम. कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १४/ सन २०१ ९.- श्रीमती पी . एन. राव , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन . राव यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , 


४ 


नोव्हेंबर 

२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१/ सन २०१ ९.- श्री . आर. बी . भागवत , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी 
पर्यंतची एकूण १३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ६ नोव्हेंबर २०१ ९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. बी . भागवत यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२/ सन २०१९.- श्री . एम . आर. नातू , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ 
रोजी पर्यंतची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन . एन . श्रीमंगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. आर . नातू यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . आर . बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


श्री . एम. आर. नातू, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . के . पाटील, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ४ नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


श्री . एम . आर. नातू, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ७ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ०३/ सन २०१९.- श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा यांची 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 
पर्यंतची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवागनीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९/ सन २०१९.- श्री . बी. बी . तोष्णीवाल , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर 
यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजी पर्यंतची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . व्ही. व्ही . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


or 


३ 


२०१ ९ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी पर्यंतची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एन. सलीम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्रीकांत ल . आणेकर, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर , ६ नोव्हेंबर २०१ ९. 

अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . आर. शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस. आर. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . पी . मथुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . आर . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , 


५ 


नोव्हेंबर 

२०१९ . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४१ / सन २०१९.- श्रीमती एस . एस . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१९ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली एक दिवसाची 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी त्यांची 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवागनीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एस . पाटील यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती एस . एस . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . आर. देशपांडे, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . एस. पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७१ / सन २०१९.- श्री . एस . एम. बोमीडवार , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी प्रतिप्रेषणाचे कामकाजानंतर 
ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . बोमीडवार यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . एम. बोमीडवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एम. बोमीडवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, ७ नोव्हेंबर २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७८ / सन २०१९.- श्रीमती एस . आर. शिंदे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांची दिनांक १ नोव्हेंबर 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ०/ सन २०१९.- श्रीमती जे . पी . सरपाते , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
८ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण 
६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . पी . व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ८ नोव्हेंबर २०१९. 


आदेश 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी . सरपाते यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३३/ सन २०१ ९.- श्री . यु. व्ही . जोशी, 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे. पी . सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. एस . वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. व्ही . जोशी यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे. पी . सरपाते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ८ नोव्हेंबर २०१९ . 


श्री . यु. व्ही . जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एन . कुलकर्णी, ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९ ७ / सन २०१ ९.- श्री . पी . व्ही . सपकाळ , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . यु. व्ही . जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ११ नोव्हेंबर २०१९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . सपकाळ यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३५/ सन २०१ ९.- श्री . पी . के . खराटे , 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . पी . व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. ए. एच . आय . हाश्मी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. के . खराटे यांना ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


११ 


सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . कुलकर्णी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी . के . खराटे , वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . आर . दंडे, १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . पी . के . खराटे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . जी . आर. ढेपे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , 


११ नोव्हेंबर 


२०१ ९ . 


अहमदनगर , 

१३ 


नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६३ / सन २०१९.- श्रीमती एस . सी . निर्मळे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ६ नोव्हेंबर 

२०१९ रोजीची 

एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . सी . निर्मळे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४५ / सन २०१ ९.- श्रीमती एन . एन. जोशी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन . एन . जोशी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . डी. कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एन . एन . जोशी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. डी . जवळगेकर, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एन . एन . जोशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


अहमदनगर , ११ नोव्हेंबर २०१९ . 


असत्या . 


आदेश 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २४/ सन २०१९.- श्री . ए. पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १३ 


नोव्हेंबर २०१९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . बी . आत्तार , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १३ नोव्हेंबर २०१९ . 


ते 


रे 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा/ ८ ९ ७५/ २०१९.- श्रीमती व्ही . एल . भोसले , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र . २५ / सेवा-६, दिनांक २३ जुलै 
२०१८ अन्वये या शासन निर्णयातील अट क्रमांक १ ( viii) अन्वये 
सदरची रजा , २०१९ या कॅलेंडर वर्षाकरिता दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०१९ १६ जानेवारी २०२० अशा एकूण ६० दिवसांची बालसंगोपन 
रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एल . भोसले, ३ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
नाशिक या दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ ते १६ जानेवारी २०२० या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . ( महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टिप-२ अन्वये). 

श्रीमती व्ही . एल . भोसले, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचे उपरोक्त 
रजेचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . यु. 
देशमुख, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती व्ही. एल. भोसले यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 

सदर बालसंगोपन रजेचा हिशोब संदर्भ क्रमांक (१) चे शासन 
निर्णयासोबत असलेल्या प्रपत्रामधील नमुन्यामध्ये तयार करण्यात येवून 
सेवापुस्तकामध्ये ठेवावा. 

रविंद्र म . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


, 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४६/ सन २०१९.- श्रीमती एस . डी . 
जवळगेकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१ ९ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी 
न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत आदेशित 
करण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . डी . जवळगेकर यांना 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . डी. जवळगेकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . डी . वडीगावकर , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. डी . जवळगेकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


रे 


नाशिक , 


२ 


नोव्हेंबर 


२०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


. 


५ 


२०१९ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३१/ सन २०१९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक 

१५ नोव्हेंबर 

एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


अहमदनगर , १३ 

नोव्हेंबर २०१९ . 


५ वे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


१३ 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३०/ सन २०१९.- श्रीमती के . पी . राठौर, 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती एस . के . टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . के . टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . राठौर यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी श्री . जी . 
व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी श्रीमती 
एम . बी . आत्तार , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०१/ सन २०१९.- श्रीमती सरिता विश्वंभरन , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सरिता विश्वंभरन यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


रे 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही. बी . कोकाटे , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१ ९. 


- 


आदेश 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७३ / सन २०१९.- श्रीमती एस . के . टोनपे , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०१ ९ व दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . टोनपे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७८ / सन २०१९.- श्रीमती एस . आर. शिंदे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१९ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीची मंजूर करण्यात 
आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


आदेश 


त्यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१ ९ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीची एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . आर. शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १६३२ / २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , माऊली दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , धामणगाव , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


- 


श्रीमती एस . आर. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एम . पी . मथुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सदर संस्थेचना नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन/ एजीआर /( ओ )/ 
( डी)/ २५५/ २०१९ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ असा आहे . 


रविंद्र र. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 


. 


श्रीमती एस . आर . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरीया पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


जळगाव. 


जळगाव, १८ नोव्हेंबर २०१ ९. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अहमदनगर , 

१६ 

नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / १६३०/ २०१ ९.- मी, रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , संत सावतामाळी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, पोहरे , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे . 


क्रमांक प्रशासन -१/ स्वामी रेसीडेन्सी गृहनिर्माण/ राहाता / नोंदणी 
अधिसूचना/ १२५६/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहाता , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करीत आहेत की , स्वामी 
रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, राहाता, तालुका 
राहाता , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चा कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


जितेंद्र भुजंगराव शेळके, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहाता, 

जिल्हा अहमदनगर . 


सदर संस्थेचना नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ २५४/ २०१९ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे . 


जळगाव , १८ नोव्हेंबर 

२०१९ . 


राहाता, १० ऑक्टोबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १९ ४१ 


१५ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /7667 /2019.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names. 


(0 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


Shri. H.U. Joshi, 
10th JointCivil Judge , 
Senior Division , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two ( 2 ) days on 22nd October 2019 and 
23rd October 2019 . 


2 


Shri. S. W.Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Earned Leave for four (4 ) days from 11th November 
2019 to 14th November 2019 prefixing holidays 
falling on 9th November 2019 and 10th November 
2019 with permission to leave headquarters with 
effect from 8th November 2019 after office hours 
to 15th November 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Sr. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is kept during 

the leave period in addition to their own duties 


No. 


2 


3 


Smt. A.M. Shah , 


Shri . H. U. Joshi, 
10th Joint Civil Judge, 
Senior Division , Nashik . 


11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


2 


Shri. S. W.Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Smt. M. S. Kochar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 11th November 2019 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १-७, 


शके १ ९ ४१ 


Order 


No. EST/7771/2019.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names. 

(1 ) 


Sr. No. 


Period 


3 


Name and Designation 

2 
Shri. J. P. Zapate , 
District Judge- 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for three 
(3 ) days from 17th October 2019 to 19th October 
2019 suffixing holidays falling on 20th October 2019 
and 21st October 2019 with permission to leave 
headquarters with effect from 17th October 2019 
before office hours to 22nd October 2019 before 
office hours . 


2 


Shri. S. T. Doke , 
District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 13th November 
2019 to 16th November 2019 suffixing Sunday 
falling on 17th November 2019 with permission to 
leave headquarters with effect from 12th November 
2019 after office hours to 18th October 2019 before 
office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 

( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 

the leave period in addition to their own duties 


2 


3 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge- 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S. S. Nair , 
District Judge - 4 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


2 


Shri. S. T. Doke , 
District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 


Shri. P. D. Digraskar, 
Extra Joint District Judge and Additional Sessions 
Judge , Niphad . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 12th November 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


